गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जानत करून इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गांना पुनःश्च तोच 
क्रमांक ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.६३/बांधकाम-५ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: ११ जून, २०२४ 


वाचा :- 


१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२००८/प्र.क्र.०२/नियोजन-२, 
दि.२४ एप्रिल, २०१२ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३१/नियोजन- 
२, दि.२१ जुले, २०२३ 

३) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपर-२०२३/प्र.क्र.०१/बांधकाम-५, दि.०४ 
डिसेंबर, २०२३ 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांकः का. प्राअ. 
३६०८, दिनांक ०७ मे, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग म्हणून व ग्रामीण मार्गांना इतर जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतची कार्यपध्दती व निकष संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये 


निश्चित करण्यात आले आहेत. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 


पत्रान्वये गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जावनत करून इतर जिल्हा 


मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांना पुन:श्च जुन्याप्रमाणे तोच क्रमांक कायम ठेवण्याबाबत विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३४/बांधकाम-५ 


सदर रस्त्यांचा लांबीमध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत विविध कामे मंजूर असून, सदर 


रस्त्यांची दर्जोन्नती प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून झाली असल्यामुळे, रस्त्यांवर काम करण्यास अडचणी 


निर्माण होत आहेत. व सदर रस्तांना मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा क्र. २ अंतर्गत प्रशासकिय मान्यता 


मिळाली आहे. सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 


विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात घेता, सदरहू प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जावनत करून इतर जिल्हा 


मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांना पुनःश्च जुन्याप्रमाणे तोच क्रमांक कायम ठेवण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व सदर रस्ते 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर झाल्याची बाब विचारात घेऊन गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया 


तालुक्‍यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जावनवत करून इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गांना पुनःश्च 


जुन्याप्रमाणे तोच क्रमांक ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. रस्त्याचे नांव रस्त्यांचा मागणी दर्जोन्नती प्रस्तावित 

क्र. क्रमांक  । केल्यानुसार | नंतरचा क्रमांक  दर्जावनत 

एकूण लांबी ASSL 
क्रमांक 
(कि.मी.) 

। कामठा परसवाडा इजिमा-३४ १६.९२० | प्रजिमा क्र. ४७ | इजिमा-३४ 
कोचेवाही बाजारटोला | इजिमा-२८अ इजिमा-२८अ 
रस्ता 

२ | नागरा चांदणीटोला इजिमा-३७ १७.६०० | प्रजिमा क्र. ६२ | इजिमा-३७ 
नवाटोला घिवारी ग्रामा-४५ ग्रामा-४५ 
शिवणी उमरी बघोली ग्रामा-७२ ग्रामा-७२ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३४/बांधकाम-५ 


काटी कासा ग्रामा-४१९ ग्रामा-४१९ 

पुजारीटोला तेढवा ग्रामा-२४२ ग्रामा-२४२ 

रस्ता. ग्रामा-२६५ ग्रामा-२६५ 

इजिमा-३३ इजिमा-३३ 

ग्रामा-७६ ग्रामा-७६ 

३ | सिरपूर रजेगाव ग्रामा-४१२ ७.२०० प्रजिमा-६१ ग्रामा-४१२ 

कोचेवाही रस्ता. इजिमा-३३ इजिमा-३३ 

४ | टेमणी बनाथार बटाना । इजिमा-३६ ५.५०० प्रजिमा-६१ । इजिमा-३६ 
मार्ग. 

एकूण लांबी (प्रजिमा) ४७.२२ 


३. प्रस्तावित दर्जावनत केलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांचे विवरणपत्र 


खालीलप्रमाणे. 
अ. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव मागणी केल्यानुसार 
क्र. | दर्जावनत नंतरचा एकूण लांबी (कि.मी.) 
क्रमांक 
i इजिमा-२३४ चंगेरा - बनाथर-कोचेवाही-परसवाडा- १३.५२ 
कामठा रस्ता 
2 | इजिमा-२८अ चंगेरा-बाजारटोला रस्ता ३.४० 
३ | इजिमा-३७ नागरा-चांदनीटोला-नवेगांव रस्ता १.५० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३४/बांधकाम-५ 


४ | ग्रामा-४५ नवाटोला-चांदनीटोला रस्ता १.८० 
५ | ग्रामा-७२ नवाटोला-घिवारी रस्ता २.३० 
६ | ग्रामा-४१९ घिवारी ते इजिमा ८५ जोड रस्ता | 00 
७ । ग्रामा-२४२ बेलटोला एप्ररोज रस्ता ते निळज- शिवनी २.०० 
जोड रस्ता 
८ | ग्रामा-२६५ उमरी-बघोली रस्ता २.५० 
९ | इजिमा-३३अ  ।कोचेवाही-रजेगाव-बघोली-कन्हारटोली- =| ३.५० 
काटी रस्ता 
| ० | ग्रामा-७६ तेढवा-पासा रस्ता ३.०० 
al १ | ग्रामा-४१२ रजेगांव-शिरपूर रस्ता २.५० 
१२ | इजिमा-३३  ।खरजेगांव-कोचेवाहीरस्ता | ४.७० 
१३ | इजिमा-३६ टेमणी-बरबसपुरा-बटाना रस्ता ५.५० 
एकुण लांबी (इजिमा) ३२.१२ 
एकुण लांबी (ग्रामा) १५.१० 
एकुण लांबी ४७.२२ 


२. परिणामी रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मधील गोंदिया जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्गव 


ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत खालीलप्रमाणे बदल होत आहे. 
पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३४/बांधकाम-५ 
aH.) रस्त्याचा दर्जा | दर्जावनत पुर्वीची दर्जावनत दर्जावनत नंतरची 
एकूण लांबी । करावयाची एकूण | एकूण लांबी (कि.मी) 

(कि.मी.) लांबी (कि .मी.) 


| इतर जिल्हा मार्ग १०९६.०४० (+) ३२.१२ ११२८.१६ 


२ | ग्रामीणमार्ग ३८९३.७१ (+) १५.१० ३९०८.८१ 


३. सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥१॥/७५॥॥9.9०५९.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११४५५५४५९२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p R A S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 
V | N AYA K R A O 814db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CA 


PATIL ch=PRASHANTVINAYAKRAO PATIL. 
Date: 2024.06.12 12:51:32 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव 
२. विभागीय आयुक्त, प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
३. जिल्हाधिकारी, गोंदिया 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया 


५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

७. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३४/बांधकाम-५ 


करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 


प्रत, 


उप सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (नियोजन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली 
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली 

५. रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवडनस्ती (बांध-५) 


Cc “७७ A LO 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


